केंद्र शासन पुरस्कृत “तंत्रनिकेतनांमार्फत 
सामुहिक विकास (0.0.1.?)” या योजनेंतर्गत 
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त झालेले 
रु.१५०.०० लक्ष इतके अनुदान वितरीत करणेस 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंकेंनि-१९२३/प्र.क्र.२३८/२३/तांशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ८ जानेवारी, २०२४. 
संदर्भ :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.८ डिसेंबर, २०२३. 
2) केंद्र शासनाच्या कौडाल्य विकास व उद्योजगता मंत्रालयाचे, s.DGT-SchPOCDTP/9/2029- 
DDT(SCHM), दि.२३ नोव्हेंबर, २०२३ चे पत्र. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.९(२)/डीटीई/सीडीटीपी/निधी वितरण/२०२३/, 
दि.१२ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :-तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास (0.1).1.2.) या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये 
केंद्र शासनाच्या कौडाल्य विकास व उद्योजगता मंत्रालयाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.२३ नोव्हेंबर, २०२३ 
च्या पत्रान्वये एकूण रु.१५०.०० लक्ष इतके सहाय्यक अनुदान राज्य शासनास मंजूर केले आहे. यापूर्वी केंद्र 
शासनाकडून "तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास (09.1).1.2.) या योजनेअंतर्गत संबंधीत संस्थेंच्या खाती 
रकमा थेट जमा करण्यात येत होत्या व त्यानुसार संस्था खर्च करीत होत्या. तथापि सन २०२३-२४ पासून 
केंद्र शासनाव्दारे सदर अनुदान राज्य शासनास मंजूर करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर मंजूर अनुदान 
संबंधीत संस्थांना वितरीत करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
रु.२००.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी रु.१५०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यासाठी मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधिन दि.१२ डिसेंबर, २०२३ च्या पत्रान्वये सादर 
केलेला होता. त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


ज्ञापन:- “तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास (C.D.7.P.)” या योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये 
केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजगता मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेले रु.१५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये 
एकशे पन्नास लक्ष) इतके सहाय्यक अनुदान सन २०२३-२४ करीता अर्थसंकल्पीत झालेल्या रु.२००.०० 
लक्ष इतक्या तरतूदीतून खालील ११ संस्थांना त्यांचे नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.लाखात) 
अ.क्र संस्थेचे नाव केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी 
पुरणमल लाहोटी शासकोय तंत्रनिकेतन, लातूर. &.93,63,636/- 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर रु.१३,६३,६३६/- 
इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनिरिंग, लोणेरे रु.१३६२६२६/- 
(अनुदानित) 
४ । आचार्य श्रीमन्नारायण तंत्र संस्थान, पिपरी वर्धा रु.१३,६३,६३६/- 
(अनुदानित) 
५ | शासकोय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, लातूर रु.१३,६३,६३६/- 
६ | चन्नाबसवेश्वर फार्मसी तंत्रनिकेतन, लातूर रु.१३,६३,६३६/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंकेंनि-१९२३/प्र.क्र.२३८/२३/तांशि-३ 


के. जे. सोमय्या तंत्रनिकेतन, मुंबई (अनुदानित) रु.१३,६३,६३६/- 
महाराष्ट्र राज्य Biles मॅनेजमेट अड कटरींग रु.१३,६३,६३६/- 
टेक्नॉलॉजी संस्था, पुणे 
९ | शासकोय तंत्रनिकेतन, अमरावती रु.१३,६३,६३६/- 
| qo | शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण रु.१३,६३,६३६/- 
णि १ । के.एम. कुंदनानी फार्मसी तंत्रनिकेतन, उल्हासनगर रु.१३,६३,६४०/- 
(अनुदानित) 
एकूण (एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) रु.१,५०,००,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे वितरीत करावयाचा निधी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत अधिदान व 
लेखा कार्यालयात देयक सादर करुन आंहरित करण्यात यावा. सदर कार्यवाहीकरिता संचालक, 
तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-३, लेखाशिर्ष-२२०३-तंत्रशिक्षण -१०५- 
तंत्रनिकेतने केंद्र पुरस्कृत योजना-(००)(१२) तंत्रनिकेतनांमार्फत सामुहिक विकास-(२२०३ ३११२) ३१- 
सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.८ डिसेंबर, २०२३ मधील 
परिच्छेद १ येथील सुधारित सूचनेच्या अधिन राहून कार्यवाही करावी. 


कि सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२४०१०८१५०८१९८६०८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANALI MILIND SAMANT 
M A N A | | M | | | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e4e402a7e34267297 1 6afaf506c8f4a9d 1528c744234b2c 
a1302837eaee0ebdd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SAMANT rote Erskine ND SA 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२ सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
५. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
६. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
७. कक्ष अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती /तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


